ज्येष्ठता सूची 


संचाळक (माहिती, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१७ 
स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९७/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि. २१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१६/२८७- 
२८८/प्र.क्र.9६/३४-अ, दि. २१.०९.२०१६. 
शासन परिपत्रक :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे 
याबाबतचे सर्वकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आळे आहे.त्यानुसार 
माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातीलळ संचालक (माहिती), गट-अ या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ 
पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर 
संवर्गात दि. १.१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१६ या कालावधीत कोणीही अधिकारी पदोन्नती, सरळसेवा वा 
अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍त झालेला नाही. तसेच सदर कालावधीत या संवर्गातील कोणतेही अधिकारी 
निधन / स्वच्छा सेवानिवृत /सेवा निवृत्त झालेले नाहीत. त्यामुळे संचालक (माहिती), गट-अ या 
संवर्गाची दि.१.१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१६ या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात 
आलेली नाही. 


२. संचालक (माहिती), गट-अ या संवर्गाची दिनांक १.१.२०१७ ची ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या 
परिशिष्ट-“अ” नुसार अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व 
संचालक (माहिती) या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत 
स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९७/३४-अ 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१२५१२३४५५४३०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 


Ra m ki Sa al DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


ou=General Administration Department, 


Narayanrao 255 420-22816332/6edfebafbOSsbf15499ecObO0d9 
e613209e20e7a2 15f026da6875ae, cn=Ramkisan 
Musale 1111 ee 
(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
३. संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातीळ संचालक (माहिती), गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दिनांक १.१.२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


नांव प्रवर्ग जन्म नियुक्‍ती नियुक्तीचा ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक दिनांक दिनांक ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
(सरळसेवा / दिनांक 
पदोन्नती) 

शि २ ३ 8 न & 9 ८ ९ 
aa SH. अ. ध. अंबेकर | खुला | ३.१२.१९६४ | 9.2.2002 पदीन्नती १.२.२००२ ३१.१२.२०२२ iF 
2. श्री. दे. त्रि. भुजबळ | इमाव | ४.७.१९६० । 2.2.2094 पदीन्नती २.२.२०१५ ३१.७.२०१८ शिळी 

खुला टं सर्वसाधारण 

इमाव - इतर मागासवर्ग 


